"मानव विकास कार्यक्रम" अंतर्गत "जिल्हा/तालुका 
स्पेसिफिक योजना” अंतर्गत रोजगार निर्मिती करिता 
“विशेष योजना" राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. माविका -२०२२/प्र.क्र.४९/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- 24 एप्रिल, २०२३ 
वाचा- 


-0 


) नियोजन विभाग शा.नि.क्र. माविमि २०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८, दि.१९ जुले,२०११. 
) नियोजन विभाग शा.नि.क्र. माविका २०१२/प्र.क्र.६९/का.१४१८, दि.१२ जुले,२०१२. 
) नियोजन विभाग शा.नि.क्र. माविका २०१३/प्र.क्र.४/का.१४१८, दि.२४ जुले,२०१३. 
) 
) 


AY 


Cc ww 


नियोजन विभाग शा.नि.क्र. माविका २०२१/प्र.क्र.3१/का.१४१८, दि. 2 FSAI, 2029. 
नियोजन विभाग शा.नि.क्र. माविका २०२२/प्र.क्र.२८/का.१४१८, दि.२३ मे,२०२२. 


Cc 


a 


शासन निर्णय- 


राज्यातील २३ जिल्ह्यातील १२५ मागास तालुक्‍यातील महिला बचत गट आणि अनुसूचित जाती/जमातीचे 
सक्षमीकरण करण्याकरिता "रोजगार निर्मिती" वर अधिक भर देण्यासाठी “जिल्हा/तालुका स्पेसिफिक योजनांतर्गत 
विशेष योजना राबविताना लोकसहभागाचे प्रमाण सरसकट सर्व घटकांसाठी/लाभार्थी समूहांसाठी ९०:१० (अनुक्रमे 
राज्य शासनाचा हिस्सा व लाभार्थी समूहाचा हिस्सा)” असे निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२५१६२३५९६९१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by VANITA NARAYAN JADHAV 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
5. 


4.20=2f0e1884948542877a779b797fc357F1c34d84fe 1 aa3f9bdi 
30c060e0431223f, postalCod 2, 
J A D H AV rialNumber=AD56893B2DDC6497ED23D7787 15C30A6EA094F5, 
D1E0FB38A44AC5B9179A65D83, cn=VANITA NARAYAN JADHAV 
Date: 2023.04.25 16:30:05 +05'30 


(वनिता ना. जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्‍त, मानव विकास,मानव विकास आयुक्तालय ,औरंगाबाद 
३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण/नाशिक/ अमरावती/ औरंगाबाद / नागपूर 
४. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष मानव विकास समिती,पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, 
नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, 
अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर,गडचिरोली. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका -२०२२/प्र.क्र.५९/का.१४१८ 


५. जिल्हा नियोजन अधिकारी/ सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, पालघर, ठाणे, रायगड, 
सिंधुदुर्ग,.नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, 
बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, 
गडचिरोली. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सर्व संबंधित) 
. वित्त विभाग (कार्यासन-अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. कार्यासन अधिकारी (का .१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवड नस्ती. 


an (२ 6 —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


